नियोजन विभाग (खुद्द) 
कार्यासनांतील सुधारित विषयसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ /का.१४२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, 2023 


संदर्भ : 9 शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, fF.99.4.2023 

2) कार्यालयीन आदेश, नियोजन विभाग, क्रमांक : निविआ-११२३/प्र.क्र.६२(२/२)/का.१४२१,दि.७.६.२०२३ 
3) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.२८.६.२०२३ 

४ शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.१२.७.२०२३ 

५) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.३.८.२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये नियोजन विभागाची सुधारित विषयसूची तयार करण्यात आली 
आहे. तद्नंतर विभागाच्या कार्यासनातील विषयांमध्ये बदल तसेच नविन विषयाचा समावेश झाल्याने संदर्भ 
क्रमांक ३ ते ५ अन्वये त्याप्रमाणे विषयसूचीत सुधारणा करण्यात आळी आहे. 


2. या परिपत्रकान्वये कार्यासन-१४२४ व कार्यासन-१४२६ च्या विषयसूचीमध्ये खाळील बाबींचा 
अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 


कार्यासन विषय 

१४२४ “मागणी क्रमांक ओ-२-२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण १०४ ठेव संलग्न विमा 
योजनेनुसार प्रदानेतसेच “मागणी क्रमांक ओ-१३-७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे” 
या लेखाशिर्षांचे नियंत्रण यामध्ये नियोजन (खुद्द) तसेच विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयांतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचेकरीता निधी अर्थसंकल्पित करण्याकरीता संबंधित 
आस्थापना कार्यासनांकडून प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन एकत्रितरित्या निधी अर्थसंकल्पित 
(अर्थसंकल्पीय अंदाज / सुधारित अंदाज) करणे, निधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता वित्त 
विभागास प्रस्ताव सादर करणे. वित्त विभागाकडून निधी वितरीत झाल्यानंतर मागणीनुसार 
संबंधित आस्थापना कार्यासनांना वाटप करणे, आवश्यकतेनुसार पुनर्विनियोजन /पूरक मागणी 
याबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करणे, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्याबाबतची अंतिम 
सुधारीत तरतूद, बचत / अधिक खर्च याबाबतचे आदेडा निर्गमित करणे इ. कामाचा समावेश 
राहील. 

१४२६ | HA व सांख्यिको संचालनालयातील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी / कर्मचारी यांचे 
“२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण १०४ ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने” व “७६१०, 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे.” संबंधित बाबी. 


3. या परिपत्रकानुसार संबंधित कार्यासनांनी तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. 
A 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ /का.१४२१ 


8. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०९१५१५२४५०४४१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
च) 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 
94) 
१६) 
१७) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
=I GOVI 


DN:c: ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra 
25.4. 


fa7 0bb728385b5c81bde24450c1 1d5ce0d99ed 18a611fb5b1685722e2c 


\=F52EF9SC5AES7B2B7645FASEC3BC8FC14C4F892B, 


serialN }6F B8A 1 DB6A8793024B0C8728EB79AB3SDDOCAE14DDA9621D7 
3EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


Date: 2023.09.15 15:27:39 +05'30° 


(मिलिंद कुळकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 


मा.मंत्री (रोहयो), यांचे खाजगी सचिव 

आयुक्‍त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर. 

आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, अदालत रोड, औरंगाबाद. 

सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर/मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद/ उर्वरित महाराष्ट्र 
विकास मंडळ, मुंबई 

उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नागपूर, व्हीएनआयटी परिसर, साऊथ अंबाझरी रोड, 
नागपूर ४४००११. 

व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
पुणे 

व्यवस्थापकीय संचाळक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 

प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विशेष कार्य अधिकारी (का.१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी व संशोधन अधिकारी (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१८) निवड नस्ती, कार्यासन-१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


